दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (कनिष्ठ) सुधारीत वेतन श्रेणी एस-२० 
रु.६५१००-१७७५००) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२१ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - ८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ऑ)/२९२१/स.सा.गट-अ (क)/ जे.सू./सीआर- 
३/२१/५३७, दि.२२/१/२०२१. 

परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची जेष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 

दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे रु.५४००) सुधारित (वेतन श्रेणी एस-२०:रु.६५१००-१७७५००) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये 
प्रसारित करण्यात येत आहे. तसेच सदर तात्पुरत्या जेष्ठतासुची संदर्भातील आक्षेप/त्रुटी असल्यास 
त्याबाबत संबंधीतांनी पंधरा दिवसाच्या आत निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या 
आक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तूस्थिती संबंधीतांना उपलब्ध 
अभिलेख्यावरून तपासून सदर निवेदने, सविस्तर अभिप्रायासह शासनास पाठवावीत. विहीत 
कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासुचीबाबत कोणाचाही आक्षेप 
नसल्याचे गृहीत धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 

सदर AR परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥0/१9॥॥8.00४५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११०१२१०४९३४५२०१ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SHAMBALA DABADE = 
(शा.वि.दबडे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 


मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 


५) निवड नस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट- अ (कनिष्ठ ) (वेतनश्रेणी B.94§ 00-38 400 ग्रेड पे रु.५४०० सुधारीत 
एस-२० : ५६१००- १७७५००) संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ ची स्थिती दर्शविणाऱ्या जेष्ठतासूचीचे प्रारुप 


अधिकाऱ्यांचे नावा प्रवर्ग नियुक्‍ती | जन्मदिनांक । नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा ज्येष्ठता ।सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अर्हता अभिप्राय/ 
नंतर प्रवर्ग मार्ग दिनांक / दिनांक मुळ गट 
बदलला (सरळसेवेने/  ज्येष्ठतेचा 
असल्यास मर्यादित मानीव दिनांक 
त्याचा दिनांक) विभागीय 
परिच्छेद 
नियुक्‍त 
उमेदवाराचा 
गुणवत्ता क्र. व 
परिक्षेचे वर्ष) 
३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ 
श्री.एस.के.डोईफोडे म.ज.(ड) ०५/०७/१९७६ | ०९/०७/२०१२ । सरळसेवेने । ०९/०७/२०१२ | ३१/०७/२०३४ | बी.टेक (डीटी), शि 
गुणवत्ता क्र.६, एमएससी (डेअरी 
२०११ सायन्स), 
डीप्लोमा इन 
क्वॉलीटी कंट्रोल 
अन्ड आयएसओ 
९००० 
श्री.एस.जी.यादव इ.मा.व. ११/०३/१९७८ | ०३/१२/२०१२ | सरळसेवेने ०३/१२/२०१२ | ३१/०३/२०३६ | बी.टेक (डी.टी) शग 
गुणवत्ता क्र.७, एमएससी (डेअरी 
२०११ सायन्स) 
श्री.जी.एन.राऊत “eS me 
गुणवत्ता क्र.८, 
२०११ 
श्री.एन.पी.बंड इ.मा.व. । ३१/१०/१९७५ | १२/०७/१९१२ सरळसेवेने १२/०७/२०१२ | ३१/१०/२०३३ | बी.टेक (S.A) शो 
गुणवत्ता 
क्र.११, २०११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


षु ५  श्री.वाय.आर.नागरे WTS) । ०४/०५/१९७७ | १८.१०.२०१६ पदोन्नती | 92.90.2098 | ३१/०५/२०३५ | बी.टेक (डी.टी.) | लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून 
दि.१०.१०.२०१६ चे 
आदेशान्वये नियमित 
पदोन्नती 
६ ६  श्री.पी.के.आवटे इ.मा.व. ३०.१२.१९७३ | १८.१०.२०१६ पदोन्नती । १८.१०.२०१६ | 39.92.2039 | बीएससी, (अँग्री) वरीलप्रमाणे 
जीडीसी 
अँड ए. 
७ ७  श्री.आर.बी.मते इ.मा.व. २४.०१.१९७८ । १८.१०.२०१६ पदोन्नती । १८.१०.२०१६ | ३१.०१.२०३६ बी.टेक (SA) वरीलप्रमाणे 
८ ८ _ श्री.एस.बी.जांभुळे इ.मा.व. ०२/०२/१९७८ | १८.१०.२०१६ पदोन्नती । १८.१०.२०१६ | २९.०२.२०३६ बी.टेक (डी.टी.) वरीलप्रमाणे 
९ ९ श्री.एस.एल.नवले अ.जाती ०५/०६/१९७७ १९.१०.२०१६ पदोन्नती । १९/१०/२०१६ | ३०.०६.२०३५ | बी.टेक (डी.टी.) | वरीलप्रमाणे 
१० १०  श्री.जी.पी.सोनोने अ.जाती ०४/०८/१९७४ | ०५/०७/२०१८ पदोन्नती ०५/०७/२०१८ | ३१/०८/२०३२ बी.टेक (डीटी.)/ | दि.३०.६.२०१८ च्या 
एमबीए आदेशान्वये मलोआ 
च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (कनिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
पदोन्नती 
११ ।११ श्री.ए.बी.पुराळे इ.मा.व. ०९/१२/१९७८ १६/०७/२०१८ पदोन्नती १६/०७/२०१८ ३१.१२.२०३६ बी.टेक (डीटी) | दि.३०.६.२०१८ च्या 
आदेशान्वये मलोआ 
च्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून गट-अ (कनिष्ठ) 
संवर्गात पदोन्नती 
कोटयातील पदावर 
पदोन्नती 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३२०/६४/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 


१२ ।१२ श्रीमती एम.आर.हराळ खुला १५.१०.१९८३ | ०९/०७/२०१८ पदोन्नती ०९/०७/२०१८ |39.90.2089 (एमएससी (कृषि) वरीलप्रमाणे तसेच 
श्री.ए.बी.पुराळे हे 
गट-ब संवर्गात 
श्रीमती एम.आर. 
हराळ यांना 
सेवाज्येष्ठ असल्याने 
श्रीमती हराळ यांचा 
समावेश श्री.पुराळे 
यांच्या नंतर 
(ज्ये.क्र.१२ वर) 
करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


